वाचा :- 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा, निधी वितरीत 


करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ४ फेब्रुवारी, २०२२ 


१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६६/का.१४४४, 
दि. १३ नोव्हेंबर, २०१८ 

२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. ६ एप्रिळ, २०२१. 

३. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. ४ मे, २०२१. 

४. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि.३ जून, २०२१. 

५. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. 93 जुले, २०२१. 

६. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. ४ ऑगस्ट, २०२१. 

७. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. १ सप्टेंबर, २०२१. 

८. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 


९. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. २९ सप्टेंबर, २०२१. 
१०. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 


११.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. २ नोव्हेंबर, २०२१. 

१२.नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः क्रमांकः तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दि. ३१ डिसेंबर, २०२१. 


यस्तावना :- 


निर्माण 


श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा 
करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये, रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातील कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या 
आराखड्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 


“विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे” यांना उपरोक्‍त संदर्भाकित क्र.२ ते ७,९,११,१२ येथील शासन 
निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. | शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
१ ६.४.२०२१ ४.०० 
२ ४.०५.२०२१ २.०० 
३ ३.०६.२०२१ ४.०० 
४ १३.०७.२०२१ २.०० 
घु. ४.०८.२०२१ २.८० 
६ १.०९.२०२१ ५.२० 
७ २९.०९.२०२१ ५.१२५० 
८ २.११.२०२१ ६.०० 
९ ३१.१२.२०२१ ३०८१.४५ 

एकुण ३११२.५७५ 


आता “०१-वेतन” या उदिष्ट्ठाखाली उर्वरित निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय:- 

“ श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखडा” अंतर्गत खालील बाबींसाठी विभागीय आयुक्‍त, पुणे 
यांना सन २०२१-२२ मध्ये रू. ८,००,००० /- (रुपये आठ लाख फक्त) निधी वितरित करण्यात येत 
आहे. 


मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी | यापूर्वी वितरित | या शासन निर्णयान्वये 

लेखाशिर्ष केलेला निधी । वितरित करावयाचा 
निधी 

३४५२ २७११ “०१-वेतन” रु. ४०,००,००० रु. 3०,००,००० रु. ८,००,००० 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ 2099) योजनातंर्गत (दत्तमत)” याखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 


३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९/२०२२/व्यय-८, दि.२८.०१.२०२२ अन्वये हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०४१७०८२१९७१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND RAGHUNATH : 
KULKARNI ia a 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आवर्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 


प्रत, 

१ प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

२ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, पुणे/सोळलापूर,/सातारा/अहमदनगर, 

४ fealty ore अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे, 

५ वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८ नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 

९ fas Tet, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


